जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे या 
आस्थापनेवरील अस्थायी पदे पुढे चालू 
ठेवण्यास मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अस्थायी ०३१८/४५०/प्र.क्र.७८/कार्यासन ११ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: ३१ मार्च, २०१८ 


पहा : १. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.असंक १००१/प्र.क्र.२९/२००१, वित्तीय सुधारणा, दि.१०/९/२००१. 
२. शासन निर्णय क्र.अस्थायी ०११८/८७३/प्र.क्र.२२०/कार्यासन ११, दि.१९/०१/२०१८. 
३. शासन निर्णय वित्त विभाग क्र.पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आपुक, दि.५/३/२०१८ 
४. जिल्हा न्यायालय, पुणे यांचे पत्र क्र.8110/007॥/१४८८/२०१८, दि.१२/३/२०१८. 


प्रस्तावना : 
जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे या आस्थापनेवरील ५५३ अस्थायी पदांना संदर्भाकित क्र.२ च्या 
शासन निर्णयान्वये दि.१/१/२०१८ ते २८/२/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


शासन निर्णय: 

जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांनी दि. १२.३.२०१८ रोजीच्या पत्रान्वये विनंती केल्यानुसार 
त्यांच्या आस्थापनेवरील पुढील तक्‍यात नमूद ५६३ अस्थायी पदांना या शासन निर्णयान्वये त्यापुढील 
म्हणजेच दि.१/३/२०१८ ते ३०/९/२०१८ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


अ.क्र पदनाम अस्थायी पदे संख्या 
fee tl अधिक्षक ०४ 
२ सहायक अधिक्षक a | १ 
३ स्वीय सहाय्यक ०२ 
४ लघुलेखक (उ.श्रे.) २० 
षु लघुलेखक (नि.श्रे.) २४ 
& मराठी लघुलेखक (नि.श्रे.) a. |.) १ 
वरिष्ठ लिपिक ४९ 
लिपिक नि लघुलेखक 4 
९ कनिष्ठ लिपिक १६७ 
ae | ० दुभाषी |. |” ल ब "| 
age == | प्रमुख बेलिफ 4 
१२ बेलिफ ४६ 
१३ पुस्तक बांधणीकार शिकायला 
१४ वाहन चालक ३ 
१५ न्यायालय परिरक्षक शिका 
१६ झेरॉक्स यंत्रचालक २ 
१७ हवालदार २ 
१८ नाईक ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी ०३१८/४५०/प्र.क्र.७८/कार्यासन ११ 


१९ शिपाई १९९ 

२० पहारेकरी १३ 

२१ सफाईंगार ४ 
एकूण ५६३ 


यासाठी होणारा खर्च जिल्हा न्यायालय, पुणे या कार्यालयासाठी मागणी क्र.जे-१, २०१४, 


न्यायदान दत्तमत, दिवाणी व सत्र न्यायालये (००)(०२) जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (२०१४ ०१७२ ) ०१, 
वेतन या लेखात्रीर्षाखालळील सन २०१८-२०१९ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/ 


आपुक,दि.५/३/२०१८ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३३११३३११६७८१२ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


mm LS 0८ “० HN 0 


S 
ay We. ee SS a र 


(३ 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Anita Dipak Ripote 


Anita Dipak — 


arashtra, ou=Law 
artment, postalCode=400032, 
arashtra, 
2.5.4.20=28bdb8b03e204307a26238ccccb76a2cleaa 


9ed4838f450b88dfb9ca9793b4b5, 
a serialNumber=25e18795e96deb90b1428c41cb6c87b 
| O t e 90c3bb1f0ea059da3e0a07a3bc00c6c8, cn=Anita 
Dipak Ripo' 


pote 
Date: 2018.03.31 13:32:19 +05'30" 


(अनिता Rare ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 

प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, जिल्हा न्यायालय, पुणे, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, 

वित्त विभाग, व्यय ५/आ.पु.क.कक्ष, मंत्रालय, मुंबई, 
विधि व न्याय विभाग ,कार्या- २०/२३,मंत्रालय, मुंबई, 
निवडनस्ती (कार्यासन ११). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


